महाराष्ट्र वैद्यकीय aq आरोग्य सेवा गट-अ 
(वेतनस्तर S-20 : ५६१००-१७७५००) या संवर्गातील 
वैद्यकीय अधिकाऱ्यांची बदली रद्द करणेबाबत... 


महाराष्ट्र हासन 
सार्वजनिक आरोग्य विभाग 
शासन आदेशा, क्रमांकः बदळी-२०२०/प्र.क्र.२७०/सेवा-३ 
१० वा मजला, संकुल इमारत, गो.ते. रुग्णालय, संकुल इमारत, 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ००१ 
दिनांक : १३ ऑक्टोबर, २०२० 


वाचा :- शासन आदेशा समक्रमांक दि.१०.०८.२०२०. 


शासन आदेशा :- 


वाचा येथील शासन आदेशान्वये महाराष्ट्र वैद्यकीय व आरोग्य सेवा, गट-अ (वेतनस्तर 85-२० : ५६१००- 
१७७५००) या संवर्गातील वैद्यकीय अधिकाऱ्यांच्या बदलीचे आदेश निर्गमित करण्यात आले आहेत. सदर शासन 
आदेशाच्या तक्त्यातील अ. क्र. ६० व ६१ येथे नमूद अनुक्रमे डॉ. आनंद मेने व डॉ. मधु VHRR पाटील यांची 
खालील तक्त्यामध्ये त्यांच्या नावासमोरील स्तंभ क्र. ३ येथून स्तंभ क्र. ४ येथे करण्यात आलेली बदली या आदेशान्वये 
रद्द करण्यात येत आहे. 


अ.क्र. | वैद्यकीय अधिकाऱ्याचे सध्याचे कार्यरत ठिकाण बदलीचे ठिकाण 
नाव 
E ae. | 2. ३. 1 हॅ. | 
शि . डा.आनंदमेने ग्रामीण रुग्णालय, आखाडा बाळापूर, | ग्रा रु सोनपेठ जि परभणी 
ता. कळमनूरी, जि हिंगोली 
२. | डॉ. मधु प्रकाशराव प्रादेशिक मनोरुग्णालय, येरवाडा, पुणे । राज्य राखीव wks गट 
पाटील क्र.०७ दौंड, जि.पुणे 


सदर शासन आदेश महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात 
आला असून त्याचा संकेताक २०२०१०१३१५५४३७१०१७ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन 
काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by Satish Hanmantrao Bhosale 


~ DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, ou=Public Health Department, 
a | S h a Nn mM a Nn fa (0 postalCode=400032, st=Maharashtra, 
2.5.4.20=814c799b5179dd55944f37ef369de7b98d5d22be4 1 3ef2efda9ea3 
89e98444ce, 


B h | serialNumber=50368303277ad4cc81 c8f5dc78f44c79a8908848f662f446ecc 
7} (0 ५ a e 012cc85676fc9, cn=Satish Hanmantrao Bhosale 
Date: 2020.10.13 16:32:04 +05'30' 
(स. ह. भोसले) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 


संबंधित वैद्यकीय अधिकारी यांना (संबंधित उपसंचालक, आरोग्य सेवा यांच्या मार्फत) 


शासन आदेशा क्रमांकः बदली -२०२०/प्र.क्र.२७०/सेवा 3 


प्रत, 
१ 


AD 


3 


SMS ०८ 


) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 


(३ 


आयुक्त आरोग्य सेवा, मुंबई. 


महालेखापाल, महाराष्ट्र १/२ (लेखा परिक्षा/लेखा व अनुज्ञेयता), मुंबई /नागपूर. 


संचालक आरोग्य सेवा, मुंबई. 

उपसंचालक आरोग्य सेवा, पुणे मंडळ पुणे/ औरंगाबाद मंडळ औरंगाबाद. 
जिल्हा शल्य चिकित्सक, पुणे / हिंगोली. 

जिल्हा आरोग्य अधिकारी, जिल्हा परिषद, पुणे/हिंगोली. 

जिल्हा कोषागार अधिकारी, पुणे / हिंगोली. 

निवडनस्ती (सेवा-३). 


पृष्ठ २ पैकी २ 


